१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या 
अतिरिक्त न्यायालयांतील अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का.नऊ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ : - विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-विठोन्या१३१८/प्र.क्र.५७/का.-नऊ,.१५.०३.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेआहे - 


“१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या १८ अतिरिक्त न्यायालयांपैकी अचलपूर (जिल्हा, अमरावती), 
नांदेड, पुणे, मोटर वाहन अपघात दावा प्राधिकरण, ठाणे, मोटर वाहन अपघात दावा प्राधिकरण, ठाणे व मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी, मुंबई येथील ६ अतिरिक्‍त न्यायालयांसाठीच्या पुढील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ पासून 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अथवा सदर न्यायालयांचा ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.” 


याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे 


“१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या १८ अतिरिक्त न्यायालयांपैकी अचलपूर (जिल्हा- अमरावती), 
नांदेड, पुणे, मोटर वाहन अपघात दावा प्राधिकरण- नागपूर, मोटर वाहन अपघात दावा प्राधिकरण- ठाणे व मुख्य 
महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील ६ अतिरिक्त न्यायालयांसाठीच्या पुढील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ पासून 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अथवा सदर न्यायालयांचा ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१७३०४५८३१२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE 
(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति: 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
३) मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी, मुंबई 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय, संबंधित जिल्हे 
५) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
६) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का.नऊ 


७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे 
१०) वित्त विभाग व्यय-५, 

११) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२२, २४ व २५ 
१२) निवड नस्ती- का.९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


